सिंहस्थ कुंभमेळा कालावधीत पोलीस आयुक्‍त 
नाशिक यांचे आस्थापनेवर ११ नविन पोलीस 
ठाणे निर्माण करणेबाबत 


| महाराष्ट्र शासन, | 
.. ee i... _. 
:.. _ शासन निर्णय क्र.पीओएस-०६०२/२२७८/प्र.फ्र:१३/पोल-३ 
Sarat wag ४०९०३२ विनांक - २०-७४ २००२ 


वाचा :- १) पोलीस महासंचालक महाराष्ट. राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक- पोमसं/२६/४७ 
na + नाशिक शहरॉसिहस्थ कुंथमेळ/०२ ,दिनांक १६.१२-२००२ . . 


nearer निर्णय a i ae 

__ जिंल्हां नाशिक येथे विनांक २७.८.२००३ पासून ते दिनांक 91.10.2008 या 
कालावधीत १२ वर्षातून येणारा राष्ट्रीय धार्मिक महात्म्य असलेला सिंहस्थ कुंभमेळा साजरा 
होणार आहे. 'सिंहस्थ' arent कायदा. पं सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न प्रभाविपणे हाताळण्यासाठी 

. आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरोल पंचवटीं पोलीस ठाणेचे अंतर्गत ३,भद्रकाली पोलीसे ठाणे 
अंतर्गत ३ सरकारवंव्यं पोलीस-ठाणेचे अंतर्गत १, नाशिक सेड पोलीसे ठाणेचे अंतर्गत 
अंबड पोलीस ठाणेचे अंतर्गत १ अशी एकूण ११ पोलीस ठाणी सिंहस्थ कृंभमेळ्या करिता 
निर्माण करण्यात येत आहेत. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


_ प्रस्तावित ११ पोलीस॑'ठॉण्यासाठी उपरोक्त. ५ पोलीस ठाण्यांच्या मंजूर मनुष्य 
बळातून तसेच कुंभमेळ्यींसाठी' राज्यातून विविध आस्थापनेवर मनुष्यबळ वर्ग करण्यात येत 
आहे. या उपलब्ध मनुष्य बळातून उपरोक्व ११. पोलीस ठाणी कार्यान्वित करण्यात यावी. 
सिंहस्थ कालावधी पूर्ण होताच नविन मिर्लाण-केलेली पोलीस ठाणे मूळ प्रोलीस ठाण्यास वर्ग 
करण्यात यावी.तसेच सदर पोलीस ठाणे करिता आवश्यक साधन सामग्री व साहित्य तात्पुरते 
इमारत इत्यादी वरिल खर्च सिंहस्थ करिता शासन Poe नियोजन विभाग क्र. कुवमे 
-२००१/प्रक्र.६०/का १४७३ दिनांक २० नोव्हेंबर २००२ अन्वये पोलीस आयुक्त,नाशिक 
यांना उपलब्ध नियतबव्ययातूनं भागवण्यात यावा. _ 

३. . हा शासन निर्णय वित्त विभागाने. त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सीआर २२२/०३/ 
व्यय-७,दिनांक ५ .३.२००३ अन्वये तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक/५/१४७३/ दिनांक 2.3.2003 अन्वये दिलेल्या मानयतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या कोनी व नांवाने, 


२... 


कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 


प्रत 

महासंचालक यःपोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पोलीस मुख्यालय मुंबई, 

.. पोलीस आयुक्‍्त,नाशिक. . 

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) -१ महाराष्ट्र मुंबई 

महालेखापाल ,महारष्ट्र 4 (लेख! परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) <१ महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक.. 

वित्त. विभाग, व्यय-७ ,कार्यासन मंत्रालयं,मुंबई- ३२ 

निवड नस्ती.(पोल-३) | 


